महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र.१५२/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :०८ जुले, २०१९. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध बदली अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.२८(माजी 
सैनिक कल्याण) च्या अधिनस्त जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील बदलीपात्र 


अधिकार्‍यांच्या सर्वसाधारण व अन्य अधिकार्‍यांच्या विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | जिल्हासैनिक सध्या कार्यरत असलेले बदलीनंतरचे पदनाम व जिल्हा 
कल्याण पदनाम व जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नांव 
(१) (र) (३) (४) 

णं . | कमांडर उपसंचालक (प्रशासन), जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
वि.बा.पाटील सैनिक कल्याण विभाग, पुणे | सातारा 
(निवृत्त) 

२. | श्री.धनंजय यशोधन | जिल्हा सैनिक कल्याण जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
सदाफळ अधिकारी, यवतमाळ भंडारा-गोंदिया 

३. ले.कर्नल जिल्हा सैनिक कल्याण उपसंचालक (सैनिकीकरण), सैनिक 
राजेंद्रकुमार रामराव | अधिकारी, सातारा कल्याण विभाग, पुणे तसेच 
जाधव (निवृत्त) उपसंचालक (प्रशासन) व उपसंचाळक 

(पुर्नवसन) या पदाच्या अतिरिक्‍त 
कार्यभार सोपविण्यात येत आहे. 

४. | श्री.दिपक रघुत्तमराव | जिल्हा सैनिक कल्याण जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
लिमसे अधिकारी, नागपूर सोलापूर 

५. | श्री.नितीन जिल्हा सैनिक कल्याण | जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
जगदीझचंद्र पांडे । अधिकारी, भंडारा-गोंदिया | नागपूर 

६. | श्रीमती सय्यदा जिल्हा सैनिक कल्याण जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
फिरासतुन्निसा बेगम | अधिकारी, उस्मानाबाद औरंगाबाद 

७. श्री. प्रदीप नरसू ढोले जिल्हा सैनिक कल्याण | जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बीड 

अधिकारी, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.१५२/२८ 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पदस्थापना दिलेल्या पदावर रुजू व्हावे. तसेच, स्तंभ क्र.४ 


मधील अ.क्र.३,४ व ६ येथील पदांचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये संपुष्टात येत आहे. सदर आदेशा 


तात्काळ अंमलात येतील. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग यांनी तातडीने वरील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना 


बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करावे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०८१७१५५४२५०७ असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Suresh Mahadeo Khade 
Of Maharashtra, ou=General Administration 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suresh Mahadeo Sec त. 
Khade see somo 
(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संचाळक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे- ४११ ००१. 


प्रत- 


१ ad जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ( सैनिक कल्याण विभाग, पुणे मार्फत) 
२. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

३. संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकारी. 

४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६.प्र.स.व वि.चौ.अ.(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७.कक्ष अधिकारी (ई-२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८.निवड नस्ती (कार्या.२८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


